रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी- एस-१५, ४१८००- 
932300) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.२१/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा: शासन Bea, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, क्र.आस्था-१०२२/ प्र.क्र.२१/रेशीम कक्ष, दिनांक २० 
सप्टेंबर, २०२२ 


शासन शुद्धिपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक २० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन आदेशामधील परिच्छेद क्र.१ 
येथील तक्‍्त्यामधीलळ रकाना 2 athe अ.क्र.१ च्या ओळीमध्ये “श्री.आर.एल.मोरे” ऐवजी 
“श्री.ए.एल.मोरे” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००४१२०२४७८७०२ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KISHOR 


DAULAT PATIL 
(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मंत्री (वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

2) संचालक ,(रेशीम)रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत H2., ६ वा माळा, बी 
विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर.४४०००१- 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 

) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

६) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 

) संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचेमार्फत) 

) निवड नस्ती/रेशीम कक्ष. 


